शासन शुद्धीपत्रक- राज्यातील अल्पसंख्याक बहुल 
नागरी क्षेत्रविकास कार्यक्रम या योजनेंतर्गत सन 
२०२१-२२ मधील मंजूर विकास कामात अंशतः बदल 
करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
अल्पसंख्याक विकास विभाग 
शासन शुद्धीपत्रक क्रमांकः नाक्षेवि-२०२२/ प्र.क्र.-३६/ का-९ 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 


दि. २० मे, २०२२ 
संदर्भ- १. शासन निर्णय, अल्पसंख्याक विकास विभाग, क्र. नाक्षेवि-२०२१/प्र.क्र.८१/का-९, 
दि.३१/०३/२०२२. 
२. मा. श्री. किशोर जोरगेवार, आमदार-चंद्रपूर विधानसभा क्षेत्र ७१ यांचे 
दि.०२/०४/२०२२ रोजीचे पत्र . 


शासन शुद्धीपत्रक - 


राज्यातील अल्पसंख्याक बहुल नागरी क्षेत्रविकास कार्यक्रम अंतर्गत सन २०२१-२२ या आर्थिक वर्षात 
संदर्भ क्र. १ येथील शासन निर्णय, दिनांक-३१/०३/२०२२ अन्वये परिशिष्ट- अ मध्ये अ.क्र.७, क्रमांक-५२ येथील 
चंद्रपूर जिल्ह्यातील रु.१०० लक्षचे खालील विकास काम मंजूर करण्यात आले आहे. 


अ.क्र. । जिल्हा म. क्र. कामाचे नाव / स्वरुप मंजूर निधी (रुपये 
न.पा./न.पा./न.प. लाखात) 
9 चंद्रपूर चंद्रपूर ५२ | चंद्रपूर येथील नागरी अल्पसंख्याक १००.०० 
वस्तीमध्ये विविध विकास कामे करणे 


२. उपरोक्त मंजूर विकास कामामध्ये खालीलप्रमाणे बदल करण्यास शासन मान्यता देण्यात येत आहे. 


अ.क्र. । जिल्हा 


म. 
न.पा./न.पा./न.प. 


क्र. 


कामाचे नाव / स्वरुप 


मंजूर निधी (रुपये 
लाखात) 


9 चंद्रपूर 


चंद्रपूर 


SR 


चंद्रपूर येथील पठाणपुरा साउदी 
बोहरा कब्रस्तान येथे सामाजिक 
भवनाचे बांधकाम करणे. 


२५.०० 


घुग्गुस 


चंद्रपूर तालुक्‍यातील घुग्गुस नगर 
परिषद येथील अल्पसंख्याक 
वस्तीमध्ये सिमेंट कॉन्क्रेट रस्त्याचे व 
नालीचे बांधकाम करणे. 


१५.०० 


चंद्रपूर 


चंद्रपूर येथील बिनबा गेट शाही 
इदगाह येथे मुस्लीम कब्रस्थानला 
संरक्षण भिंतीचे बांधकाम व शेडचे 
बांधकाम करणे. 


१५.०० 


शासन शुद्धीपत्रक क्रमांकः नाक्षेवि-२०२२/ प्र.क्र.-३६/ का-९ 


चंद्रपूर चंद्रपूर येथील महाकाली कालोरी २०.०० 
येथे मुस्लीम कब्रस्तानाला संरक्षण 
भिंतीचे बांधकाम व शोडचे बांधकाम 
करणे. 


चंद्रपूर चंद्रपूर रहेमत नगर येथील सिस्टर २५.०० 
कॉलोनी अल्पसंख्याक वस्तीमध्ये 
सिमेंट कॉन्क्रेट रस्त्याचे व नालीचे 
बांधकाम करणे. 


3. उपरोक्त विकास कामामध्ये बदल करण्यास शासन मान्यता देण्यात येत आहे. सदर शासन 
शुद्धीपत्रकाप्रमाणे जिल्हाधिकारी, चंद्रपूर यांनी तात्काळ आवऱ्यक कार्यवाही करावी. 


8. सदर शासन शुध्दीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आले असून त्याचा सांकेतांक २०२२०५२०१२२००३४६१४ असा आहे. हे शुद्धीपत्रक डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व TEE प्‌ ay any Susur oA 
DN: c=IN, o0=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, -MINORITIES 

DEVELOPMENT DEPARTMENT, 

2.5.4.20=4f19736b62993d2c7e7 16a76cdcfdaa8a6a08fc2fl Sbfd41 fed42ec7306 

bfle8, postalCode=400032, st=Mahare 
INumber=8899737770E99850C69D3C24802DB93 1 59DBFB4895232F2747 

6708A6643A2AE7, ‘SHASHANK YASHWANT BARVE 
te: 2022.05.20 12:23:33 +05'30' 
(शाश्यांक.य.बर्वे ) 

अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन. 


प्रत, 


मा.राज्यपालांचे प्रधान सचिव, राजभवन, मलबार हिल, मुंबई 
.मुख्यमंत्र्यांचे अपर मुख्य सचिव,मंत्रालय, मुंबई 

मा.मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव,मंत्रालय, मुंबई 

मा.मुख्य सचिव महाराष्ट्र शासन, मंत्रालय, मुंबई. 

अपर मुख्य सचिव/ प्रधान सचिव / सचिव सर्व मंत्रालयीन विभाग,मुंबई. 
महालेखापाल १/२ (लेखा व अनुज्ञेयता) (लेखा परीक्षा), मुंबई/नागपूर 


. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई, 
. निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई, 
९. 


संबंधित जिल्हाधिकारी 


१०. संबंधित जिल्हा कोषागार अधिकारी/मुख्य कार्यकारी अधिकारी, संबंधित जिल्हा परिषद 
११. मा.मंत्री/ राज्यमंत्री (अल्पसंख्याक विकास) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

१२. महासंचालक, माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय (प्रसिध्दीसाठी), मंत्रालय, मुंबई. 
१३. कक्ष अधिकारी (का-७), अल्पसंख्याक विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

१४. निवडनस्ती (का-९) 


पृष्ठ २ पैकी २ 


